श्री.शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, 
पुणे येथे अखिल भारतीय नागरी सेवा 
बॅडमिंटन व लॉन टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ 
आयोजित करण्यासाठीच्या खर्चास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-अभानासे-३८१८/प्र.क्र.9८/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : ११ मार्च, २०१९ 
वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२; दि. ०८.०२.२०१९. 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.१ मधील परि. १ “दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत श्री.शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,बालेवाडी, पुणे येथे अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा 
आयोजनासाठी रु. १३,६९,५००/- व अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा आयोजनासाठी 
रु. ६,१२,५००/- असे एकूण रु. १९,८२,०००/- (रुपये एकोणीस लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
खर्चास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.” या वाक्याऐवजी 


“दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत श्री.शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,बालेवाडी, पुणे येथे 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा आयोजनासाठी रु. १३,७९,५००/- व अखिल भारतीय नागरी सेवा 
लॉन टेनिस स्पर्धा आयोजनासाठी रु. ६,१२,५००/- असे एकूण रु. १९,९२,०००/- (रुपये एकोणीस लाख 
ब्यानव्व हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. तसेच 
यासाठीचे परिषिष्ट अ सोबत जोडल्याप्रमाणे राहिल. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१२१११२१८६६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने ने os Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Raj en d ra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 8 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
= School Education and Sports Department 


Shankarrao Pawar dse:2018001212357 .05%0 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२, 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


3) 
) 
) 
) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
) 
) 
) 


tof 
4 


ल 


£39) 


७) Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

qo) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

११) उप सचिव (क्रीडा)/ अवर सचिव (क्रीयुसे २ व ३) / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शा.शि.व क्री.वि., 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


eS 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२, 


परिशिष्ट "अ 


अ. महाराष्ट्र शासनातर्फे दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी २०१९ होणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा 


बॅडमिंटन स्पर्धेच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील 


क्र. खर्चाचा quate रक्‍कम( रुपये) 
१ | अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०१८-१९ आयोजनाची २०,०००/- 
पूर्व तयारी 
२ | वाहतूक खर्च खेळाडूंना पहिल्या दिवशी क्रोडानगरीमध्ये आणणे आणि २,००,०००/- 
शोवटच्या दिवशी सोडणे, पंच, स्वयंसेवक, आयोजक इ . साठी 
३ | आयोजक, स्वयंसेवक पंच यांची भोजन व्यवस्था १,४७,०००/- 
(७० व्यक्‍ती x 9 दिवस x रु.३००/- प्रमाणे) 
४ | स्वयंसेवक आयोजक यांचे साठी टी शार्ट (Goma! » रु.५००/-) ३०,०००/- 
५ | खेळाडू प्रमुख पाहुणे स्मृती चिन्ह (9००५ 300) २,१०,०००/- 
६ । शाही भोजन (७०० x ३७५) २,६२,५००/- 
७ । उदघाटन आणि समारोप समारंभ ७०,०००/- 
८ | पंच, लाईन मन यांचे मानधन २,००,०००/- 
९ स्टेशनरी २०,०००/- 
पो o | प्रमाणपत्र, फ्लेक्स आमंत्रण पत्रिका इ. २५,०००/- 
११ ।शटल्स १,४५,०००/- 
१२ | कोर्ट तयारी ५०,०००/- 
एकूण :- (रु. तेरा लाख एकोणएंशी हजार पाचशे फक्त) १३,७९,५००/- 
Rajendra atta er 
Shankarrao Pawar sere oii oe oy 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२, 


ब. महाराष्ट्र शासनातर्फे दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी २०१९ होणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन 
टेनिस स्पर्धेच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील 


क्र. खर्चाचा तपशील रक्‍कम (रुपये) 
हिं अखिल भारतीय नागरी सेवा लान टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ आयोजनाच्या पूर्व 

तयारीसाठी ५,०००/- 
२ | वाहतूक खर्च खेळाडूंना पहिल्या दिवशी क्रोडानगरीमध्ये आणणे आणि 

शेवटच्या दिवशी सोडणे, पंच, स्वयंसेवक, आयोजक इ . साठी ७५,०००/- 
३ | आयोजक, स्वयंसेवक, पंच यांची भोजन व्यवस्था (४०)(७<३००/- ८४,०००/- 
४ | स्वयंसेवक आयोजक यांचे साठी टी शार्ट (४०९(५००/-) २०,०००/- 
५ | खेळाडू, प्रमुख पाहुणे यांना स्मृती चिन्ह (320X300/-) ९६,०००/- 
६ । शाही भोजन (300X394/-) १,१२,५००/- 
७ | समारोप समारंभ २०,०००/- 
८ | पंच लाईन मन यांचे मानधन 9,40,000/- 
९ | स्टेशनरी १०,०००/- 
ia ० | प्रमाणपत्र, फ्लेक्स आमंत्रण पत्रिका इ. १०,०००/- 
ee १ | टेनिस बॉल २५,०००/- 
१२ | कोर्ट तयारी ५,०००/- 

एकूण रु. (सहा लाख बारा हजार पाचशे फक्त) ६,१२,५००/- 


टिप :- श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुलातील वास्तव्याकरीता प्रती रुम प्रती दिन रु.५००/- या दराने 
खेळाडूंकडून भाडे घेण्यात येईल व ते श्री शिव छत्रपती क्रीडा WHOM अदा करण्यात येईल. केंद्र 
शासनाच्या परिपत्रकानुसार खेळाडूंना वास्तव्य Payment Basis वर करण्यात येईल. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


R aj en d ra DN: ON ~ Rajencta Shankarrao Pawar, C=IN, 


ra, O = Government 
Maharashtra, OU = School Education and 


Shankarrao Pawar spors dep. 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


